मुंबई मेट्रो Ary (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) 
प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हस्टमेंट 
(५॥8) बँक व ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल 
डेव्हलपमेंट (OFID) या बाह्य वित्तीय संस्थेकडून 
प्राप्त होणारे कर्ज प्राधिकरणाला वितरीत 
करण्यासाठी तसेच कर्जाच्या मुद्दलाची रक्‍कम 
प्राधिकरणाकडून वसुल करण्यासाठी व 
कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५८/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


मुंबई मेट्रो मार्ग-५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) या मार्गिकेस दिनांक २१ डिसेंबर, २०१७ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाचा सहभाग रु.४७०७.०१ कोटी, राज्य शासनाचा सहभाग रु.१३५२.२५ कोटी 
आहे. तसेच बाह्यसहायीत कर्ज रु.२३५७.२५ कोटी इतके घेण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाद्वारे 
सदरहू कर्ज हे एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हस्टमेंट (ANB) बँक व ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल 
डेव्हलपमेंट (010) या बाह्य वित्तीय संस्थेकडून घेण्यात येणार आहे. मुंबई मेट्रो मार्ग-५ 
प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हस्टमेंट (५॥७) बँक व ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल 
डेव्हलपमेंट (OFID) या बाह्य वित्तीय संस्थेकडून प्राप्त होणारे कर्ज प्राधिकरणाला वितरीत 
करण्यासाठी तसेच कर्जाच्या मुद्दलाची रक्‍कम प्राधिकरणाकडून वसुल करण्यासाठी व कर्जावरील 
व्याज वसूल करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई मेट्रो मार्ग-५ प्रकल्पासाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हस्टमेंट (५॥॥8) Ih व ओपेक 
फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (FID) या बाह्य वित्तीय संस्थेकडून प्राप्त होणारे कर्ज 
प्राधिकरणाला वितरीत करण्यासाठी तसेच कर्जाच्या मुद्दलाची रक्‍कम प्राधिकरणाकडून वसूल 
करण्यासाठी व कर्जावरील व्याज वसूल करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५८/नवि-७ 


अ) ख SEIS - मुंबई मेट्रो मार्ग ५ प्रकल्पासाठी एशियन इन्फास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बक व ओपेक 
फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट कर्जाची रक्‍कम मुंबई महानगर Wear 
विकास प्राधिकरणाला वितरित करण्यासाठी :- 


मागणी क्र. एफ-७ (F-(9) 


६२१७ नगर विकासासाठी कर्ज 6217 Loans for Urban Development 
राज्य भांडवली विकास 01 
on डं ज्य भांडवली विकास State Capital Development 
ee ० | 0 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर | 190 Loans to Public Sector and Other 
उपक्रमांसाठी कर्जे Undertakings 
(00)(0) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प ५ करिता | (00)(09) | Loans to Mumbai Metropolitan Region 


मुंबई महानगर year विकास 
प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) 
एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट 
बँक आणि ओपेक फंड फॉर 
इंटरनॅशनल डेव्हळपमेंट चे कर्ज 
(राज्य) (योजना/दत्तमत) 

५५, कर्जे व आगाऊ रक्कमा 
संकेतांक (६२१७१०५१) 


Development Authority (MMRDA) for 
Mumbai Metro Rail project 5 from 
Asian Infrastructure Investment Bank 
and OPEC Fund for International 
Development(OFID) 

(State) (Scheme/Voted) 

55, Loans & Advances 


CRC (62171051) 


ब) मुद्दलाच्या जमेचे लेखाशीर्ष- मुंबई मेट्रो मार्ग ५ प्रकल्पासाठी एशियन इन्फास्ट्रक्वर इन्व्हेस्टमेंट IH व 
ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट बँकेकडून घेतलेल्या 
कर्जाच्या मुद्दलाची रक्‍कम मुंबई महानगर year विकास 
प्राधिकरणाकडून वसुली करण्यासाठी :- 


६२१७ नगर विकासासाठी कर्जे 6217 Loans for Urban Development 

(०१ | q राज्य भांडवली विकास 0] State Capital Development 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर | 190 Loans to Public Sector and Other 
उपक्रमांसाठी कर्जे ०२ 

poo | ० oO 

(00)(08) मुंबई महानगर wear विकास | (00)(09) | Recovery of principal of loans taken by 


प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेल्वे 
प्रकल्प ५ करिता एशियन 
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक 
आणि ओपेक फंड इंटरनॅशनल 
डेव्हलपमेंट कडून घेतलेल्या 
कर्जाच्या अनुषंगाने मुद्दलाची 
वसुली 

संकेतांक (६२१७५१६२०१) 


Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority from Asian 
Infrastructure Investment Bank and 


OPEC Fund = for International 
Development (OFID) for Mumbai 
Metro Railway Project 5 

CRC (6217516201) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५८/नवि-७ 


क) व्याजाच्या जमेचे लेखाशिर्ष- मुंबई मेट्रो मार्ग ५ प्रकल्पासाठी एशियन इन्फास्ट्रक्वर इन्व्हेस्टमेट 
बँक व ओपेक फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज 
एमएमआरडीएकडून वसूल करण्यासाठी :- 


००४९ व्याजाच्या जमा रकमा 049 


व्याजाच्या जमा रकमा Interest Receipts 
धानमंडळ असलेल्या | 04 

ae विधानमं . Interest Receipts of State/Union 
राज्य/संघराज्य क्षेत्र शासनाच्या Territory Governments with 
व्याजाच्या जमा रकमा Legislature 

१९७ सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर | 190 Loans to Public Sector and other 
उपक्रमांना कर्जे Undertakings 

शि १ सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम 01 Interest from Public sector & 
यांजकडून व्याज undertakings 


(0.9)(3&) मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प & | (01)(36) | Interest on Loan taken by Mumbai 


प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर Metropolitan Region Development 
T 
‘i मुंबई महानगर प्रदेश Authority for Mumbai Metro Railway 


विकास प्राधिकरणाने एशियन Project 5 from Asian Infrastructure 
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक Investment Bank and OPEC Fund for 
anf ग कण was इंटरनॅशनल International Development (OFID) 
आणि क. क फड फार Scrat CRC (0049520501) 

डेव्हलपमेंट कडून घेतलेल्या 

कर्जावरील व्याज 

संकेतांक (००४९५२०५०१) 


०२. उक्त नमूद नवीन लेखाशिर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येईल. 

०३. सदरचा झासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार 
कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४५/२०२४-२५, दिनांक १८/०६/२०२४ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२७१५३९३७६५२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by ७४ KARBHARI CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8bad 
bee9e69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashti 


, st=Maharashtr. 
rialNumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A 1EDBS8BF874241 
18BCCD6EE07340581733B70, -VUAY KARBHARI CHAUDHARI 


ite: 2024.06.27 15:52:31 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
१. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५८/नवि-७ 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, SAT कोषागारे, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
११.सर्व सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-१६/त्रद्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, नवि-४/५, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.लेखा अधिकारी (नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


